मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण,मुंबई करीता 
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नव्याने 
निर्माण करण्यात आलेल्या ४ च्या अतिरिषत 
न्यायालयासाठी उपलब्ध जागेत फेरबदल व 


"बांधकाम करण्यासाठी खर्चास मंजरी मिळणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 


we 
शासन निर्णय क्र.एमसोटी ०८०२/१३१४७/पर.क्र.२५०-ओ/परि-५, 
मंत्रालय, मुंबई-ड०००३२, दिनांक: १ डिसेंबर, २००३ 


खाचा: १) प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे पत्र क्र.मोअदान्या/३३२७/ 
२००२, दि.२६.८,२००२ 

२) प्रबंधक, मोटार अपघात दाबा न्यायाधिकरण,मुंबई यांचे पत्र क्र.मोअदान्या/२२६२/ 
_ १००३, दि.२२.७.२००३ 


शासन निर्णव_ :- मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोठार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
नव्याने निर्माण-करण्यात आलेल्या ४ ध्या अतिरिक्‍त न्यायालयासाठी उपलब्ध जागेत treet ब बांधकाम 
करण्यासाठी येणा-या एकूण रु.८,०४,५४२/- (रु. आठ लाख चार हजार पाचशे बेचाळीस फक्त) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास व नकाशास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2 यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-३-२०४१, GEA कर-८०० इतर खर्च (००) (ot) 
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई या लेखाशिर्षाब्राली खची टाकण्यात यावा. अर्थसंकल्पात या 
बांधकामासाठी योग्य ती तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 


2. waned निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग ब वित्त ferret सहमतीने 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-९१७/२००३/व्यय-८, दि.२०.९.२००३ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


“डब ॥ 67 ४7१ beg 
(आ. a डमाळे 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग;महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

प्रबंधक, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, मुंबई आणि राज्य परिवहन अपिल न्यायाधिकरण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

महालेखापाल, लेखा ज अनुशेयता/लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र - ९, मुंबई 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमा-२, मंत्रालय, मुंबई, 

नियोजन विभाग (१४५४)/१४११ | 

वित्त विभाग ( व्यय -८)/अर्थसंकल्प-१०, मंत्रालय, मुंबई, 

गृह विमग,जीयडी-१, 


